RNI No. MAHBIL/ 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण 

भाग दोन 


वर्ष ३ , अंक २]] 


मंगळवार , जानेवारी ३, २०१७ / पौष १३, शके १९ ३८ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक २ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


- 


बृहन्मुंबई महानगरपालिका 
निवडणूक निकाल घोषित करण्यासंबंधीचे नियम 

क्रमांक निवडणूक / ११०१ / आस्था / २०१६ . 
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम , १८८८ चे कलम २८ ( के ) अंतर्गत निवडणूक निकाल घोषित करण्यासंबंधीचे नियम करणेबाबत 
मा . सर्वोच्च न्यायालय यांनी याचिका क्र . ६८४८/२०१५ मध्ये आदेश दिले आहेत . तसेच राज्य निवडणूक आयुक्त यांनी अ.शा.पत्र 
क्र.रानिआ / मनपा-२०१५ / प्र.क्र .१५ / का -५ , दि . २४ नोव्हेंबर २०१५ अन्वये उपरोक्त संबंधातील नियम तयार करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत . 
सबब प्रस्तृत प्रकरणातील नियम तयार करण्याची बाब विचाराधीन होती . 

१. संक्षिप्त नाव व व्याप्ती. 

( अ ) सदर नियमांना मुंबई महानगरपालिका निवडणूक निकाल घोषित करण्याचे नियम , २०१६ असे संबोधण्यात येईल . 
( ब ) सदर नियम महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिधीच्या दिनांकापासून अंमलात येतील . 

क ) सदर नियम मुंबई महानगरपालिका क्षेत्राकरिता लागू राहतील. 
२. निवडणुकीचा निकाल घोषित करणे. 
( अ) निवडणूक निर्णय अधिकारी, राज्य निवडणूक आयोगाने विहित केलेल्या तारखेस व वेळेस त्यांनी ठरवून दिलेल्या 

कार्यपध्दतीनुसार मतमोजणीची प्रक्रिया सुरू करतील. 
( ब) निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रत्येक प्रभागाचा मतमोजणीचा निकाल स्वतंत्रपणे घोषित करतील . 
( क ) निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रभागनिहाय निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराला, प्रत्येक फेरीमधील प्राप्त वैध मतांची संख्या 

घोषित करतील. त्याचप्रमाणे प्रत्येक फेरीनिहाय एकूण वैध मतांची संख्या, प्रगमनशील (progressive ) पध्दतीने जाहीर 

करतील. 
( ड ) प्रभागाच्या मतमोजणीच्या सर्व फेऱ्या पूर्ण झाल्यानंतर, निवडणूक निर्णय अधिकारी सर्व उमेदवारांना मिळालेल्या वैध मतांची 

नमुना २१ ड मध्ये नोंद घेऊन, विजयी उमेदवाराचे नाव व पक्ष घोषित करतील . 
( इ ) ज्या प्रकरणात निवडणूक बिनविरोध झालेली असेल, अशा प्रकरणात मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ३३( १) च्या 

प्रयोजनासाठी, संबंधीत प्रभागातील निकाल घोषित झाल्याची तारीख ही ज्या तारखेस निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याकडून 
मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम २६ ( २)( h ) च्या तरतुदीनुसार उमेदवार निवडून आलेला असल्याचे घोषित 

केले जाईल ती तारीख असेल . 
( फ ) निवडणूक निर्णय अधिकारी नमुना क्र .२१ ड ची एक प्रत यथाशिघ्र महानगरपालिका आयुक्त व राज्य निवडणूक आयुक्त 

यांच्या कार्यालयात पाठवतील . 


भाग दोन – २–१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, जानेवारी ३, २०१७/ पौष १३ , 


शके १ ९ ३८ 


( ग ) उमेदवाराने नमुना २१ ड च्या प्रतीची मागणी केल्यास, सदर प्रत निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रती पृष्ठ रुपये २ /- इतके 

शुल्क आकारुन यथाशिघ्र देतील. 
( ह ) निवडणुकीचा निकाल घोषित झाल्यानंतर १० दिवसांपर्यंत उमेदवाराने नमुना २१ ड च्या प्रतीची मागणी केल्यास , सदर प्रत 
महानगरपालिका 

आयुक्त 

प्रती 

पृष्ठ रुपये २/ - इतके शुल्क आकारुन देतील. 
( आय ) कलम २८ खंड के खाली विहित केलेली यादी, निकाल घोषित झाल्यानंतर १० दिवसांपर्यंत प्रभागातील मतदाराने 
निरीक्षणासाठी मागणी केल्यास , महानगरपालिका आयुक्त सदर यादी निरीक्षणासाठी उपलब्ध करुन देतील. 

नमुना २१ ड ( जोडपत्र ५ ) 
मुंबई मनपा अधिनियम १८८८ कलम २८( k) सहनियम २ वाचावे 

निवडणूक निकाल 

(नियम २ ) 


बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रभाग क्रमांक व नाव 
मतदार संघातून सार्वत्रिक निवडणूक 


अ.क्र . 


उमेदवाराचे नाव 


पक्ष / आघाडी /फ्रंट / अपक्ष 


मिळालेली वैध मते 


एकूण 


एकूण वैध मते : 
एकूण अवैध मते : 
एकूण प्रदत्त मते : 


वरील 


श्री . 


उमेदवारांपैकी खालील व्यक्ती वैधरित्या निवडून आल्याचे मी जाहीर करतो. 

( नाव ) 
पक्ष/ आघाडी /फ्रंट / अपक्ष 
संपूर्ण पत्ता 

निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचे नाव व स्वाक्षरी 


स्थळ : 


दिनांक : 


/ / 
( वरील निवडणूक निकाल तपासणीसाठी 
किंवा विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिला तो दिनांक ) 


किंमत रुपये २ प्रती पृष्ठ 
[ नियम २ ( ग ) ] 


ठाणे , 
दिनांक २१ डिसेंबर २०१६ . 


अजोय मेहता , 
महानगरपालिका आयुक्त , 
बृहन्मुंबई महानगरपालिका. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI400 004 , 
EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


